वैध मापन ara यंत्रणेअंतर्गत निरीक्षक गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक - वैमाशा-२०१८ /प्र. क्र. ४१/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २४ जुळे, २०१८ 


AIR आदेठा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (३), ४ (४) (२) व ५ 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या मान्यतेने वैधमापन झास््र 
यंत्रणेतील खालील अधिका-यांची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे. 
बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविळेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नावा | सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 

Za 2 3 PB 

el श्री. सी.डी.पाळीवाल | निरीक्षक,वैधमापन area, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
जळगाव-१ अमळनेर,जि.जळगाव 

२. | श्री.अ.आ.जगताप निरीक्षक,वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन 
धुळे-१ शास्त्र, यावल जि.जळगाव 

३. | श्री.कि.छ.मोगल निरीक्षक, वैधमापन sine, | निरीक्षक, वैधमापन 
मुख्यालय,मुंबई शास्त्र, घाटकोपर-१ 


२. संबंधित निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच 
कार्यमुक्‍्तीचे आदेश समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक,वैधमापन शास्त्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. उपरोक्त निरीक्षक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व 
विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता देखिल नाकारता येत नाही. 
याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


8. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८ /प्र. क्र. ४१/ग्रासं-३ 


ष्‌. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिका-यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधीत 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 
जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शाक्य होईल. महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजूर करु नयेत. 


सदर AIA आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८०७२४१६४५१४२७०६ असा आहे. हे शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Bhaskar Babi Patil 
Gi Of Maharashtt i=Food 


DN: c=IN, ० 
Civil Su r And Consumer Protection 
h a S a | Depart stalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=bbb17268641691acddf048e6aa2150f79b0 


22d09a6c745e92beb9baced480e62, 
8c342ac9a89937bf462ee75/46842ac 
a U rao a | 6d11fbc1 2a95dda7bfd1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar 
Date: 2018.07.24 16:47:16 +05'30 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) सर्व संबंधित निरीक्षक, वैधमापन शास्र. 


प्रत :- १) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई / नाशिक 
३) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) महालेखापाल -१ ( लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/जळगाव 
७) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, 
८) निवड नस्ती , कार्यासन ग्रासं-३ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


